जिल्हा वार्षिक योजना सन 2090-99 अंतर्गत 
राबवावयाच्या योजनांबाबत (सर्वसाधारण योजना) 
वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- जिवायो-२०१०/ प्र.क्र. ३४०/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.जिवायो- 

२०१०/प्र.क्र.३४०/पदुम-४, दि. ३०.०८.२०१०. 

२) कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन पूरक पत्र क्र. जिवायो- 
२०१०/प्र.क्र.३४०/पदुम-४, दि. १४.०७.२०११. 

3) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.जिवायो- 
२०१०/प्र.क्र.३४०/पदुम-४, दि.२३.०८.२०१२. 

४) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.वैवि/ ब-१० (४)/४१९-४२१/२०१८, पसं-१४, 
पुणे-६७ दि. ०५.०४.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक - 

कृषि, BRA, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वाचा-१ येथील शासन निर्णयातील 
अ- शेतक-यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे वाटप यामधील पृ.क्र. २ वरील (३) 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 


(३) - प्रति लाभार्थी एक एकरच्या क्षेत्रात वैरण उत्पादन घेण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर रु.१,५००/- (अक्षरी रु. 
एक हजार पाचशे मात्र) च्या मर्यादेत वैरणीच्या बियाणांचा / ठोबांचा पुरवठा करण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.६२०/२०१८/व्यय-२ दि.२८.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१८११२९१७०५४२३००१ आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


S h id R न्य d Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DN: c=IN, ०-6 Of Mah htra, ou=Agricul 

Wi Ravinara ला का ला sen emer नी 

2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b661 
G 1 fa V c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav 

Date: 2018.11.29 17:09:18 +05'30' 

(रविंद्र गुरव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिवायो-२०१०/ प्र.क्र. ३४०/पदुम-४ 


२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे 

४. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
८. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई 

९. नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 
११. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३. जिल्हा पश्ुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

१४. जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

१५. ग्राम विकास विभाग (वित्त-३), बाधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई. 
१६. अवर सचिव, पदुम-३,कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


